जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, मुंबई या 
कार्यालयाचे स्थलांतरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : आढावा २०१८/प्र.क्र.१४२/२०१८/आ.(प्रशि.) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ सप्टेंबर, २०१८. 


वाचा : १) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्रमांक : आढावा २०१८/प्र.क्र.१४२/२०१८/ 
आ (प्रशि), दि.२०.०८.२०१८. 
२) शासन ज्ञापन क्र. एडीसी १२१८/१०५/२०१८/आ (वर्ग-१), दि.२२.३.२०१८. 


- शासन शुध्दीपत्रक - 
अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, मुंबई या कार्यालयाचे मुंबई येथील 
मुख्यालय प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने पुणे येथे स्थलांतरीत करण्यास व या मंडळ कार्यालयाच्या 
नियंत्रणाखाली कार्यरत कार्यकारी अभियंता, संपदा अभियांत्रिकी केंद्र, नाशिक या कार्यालयाचे 
नियंत्रण महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षा (91155) (मेरी), 
नाशिक यांच्याकडे वर्ग करण्यास संदर्भिय झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 


२. संदर्भिय क्र.१ च्या शासन निर्णयात खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


१ शासन निर्णयातील पृ. २ वरील परिच्छेद २ (५) ऐवजी “मंडळ कार्यालयासाठी सहायक 
अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, पुणे तर पुणे येथील विभागीय 
कार्यालयांसाठी कार्यकारी अभियंता, प्रशासन संगणकीकरण विभाग, पुणे यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे” असे वाचण्यात यावे. 

२) शासन निर्णयातील पृ.२ वरील परिच्छेद २ (६) मध्ये “आहरण व संवितरण अधिकारी 
घोषित करण्यात यावे” ऐवजी “आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात येत 
आहे” असे वाचावे. 

३) शासन निर्णयातील पृ.३ वरील परिच्छेद ४ मध्ये “मुख्य अभियंता (जलसंपदा), जलसंपदा 
विभाग, पुणे” ऐवजी “मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे” असे वाचण्यात 
यावे. 

४) तसेच, पृ.२ वरील परिच्छेद २ मधील मुद्दा क्र.९) नंतर खालील मुद्याचा समावेश करण्यात 
येत आहे. 

१०) कार्यकारी अभियंता, माहिती व्यवस्थापन व प्रशिक्षण विभाग, मुंबई यांचेकडील 
लेखाविषयक कामकाज देखिल कार्यकारी अभियंता, प्रशासन संगणकीकरण विभाग, 
पुणे यांचेकडील विभागीय लेखापालांमार्फत पहाण्यात यावे”. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आढावा २०१८/प्र.क्र.१४२/२०१८/आ.(प्रशि.) 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥७॥/७9॥॥9.90५९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१८०९०४१७४१२५८४२७ 
असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
५ u n i | G a n g a ra m ou o=Government Of Maharashtra, 
Gangarkar so 


\garam Gangarkar 
Date: 2018.09.04 17:45:44 +05'30' 


htra, 
-4104829bc2f439e33adb2e 
/९69056400136, cn=Sunil 


(सु.गं.गांगरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 
मा.मंत्री (खारभूमी) यांचे खाजगी सचिव. 
मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक. 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा. 
मा.विधानपरिषद / विधानसभा सदस्य (सवी. 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (ज.सं.प्र. व विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) सचिव (ज.सं.व्य. व लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) महालेखापाल १ व २, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर. 
१३) महालेखापाल १ व 2, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा) मुंबई/ नागपूर. 
१४) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१५) महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षा, (DTHRS) मेरी, नाशिक. 
१६) सर्व कार्यकारी संचालक, महामंडळे. 
१७) सह सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८) सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


“© 2&2 fs fs 2 2 :चटे 


vo 


१९) मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, पुणे. 

२०) मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प), जलसंपदा विभाग, पुणे. 

२१) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

22) सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

२३) उप सचिव (सेवा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२४) उप सचिव (आस्था.), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२५) आंतरवित्तीय सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आढावा २०१८/प्र.क्र.१४२/२०१८/आ.(प्रशि.) 


२६) अधीक्षक अभियंता, ई- प्रशासन मंडळ, जलसंपदा विभाग, पुणे. 

२७) अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक. 

२८) कार्यकारी अभियंता, संपदा अभियांत्रिकी केंद्र, नाशिक. 

२९) कार्यकारी अभियंता, माहिती व्यवस्थापन व प्रशिक्षण विभाग, मुंबई. 

३० कार्यकारी अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन संगणकीकरण विभाग, पुणे. 

३१ कार्यकारी अभियंता, सिंचन व्यवस्थापन संगणकीकरण विभाग, पुणे. 

32) कार्यकारी अभियंता, प्रशासन संगणकीकरण विभाग, पुणे (मंडळ कार्यालयाच्या 
मुख्यालय व इतर बदलाची नोंद घेण्यास्तव अग्रेषित.) 

३३) सर्व अधिकारी व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३४) कार्यासन आस्थापना (प्रशिक्षण) संग्रहार्थ / निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


